RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ७ ] 


बुधवार , जानेवारी २५ , २०१७/माघ ५, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

__ आदेश व अधिसूचना . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २४ जानेवारी २०१७ 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . ८ /पंरा - ५. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, असाधारण क्र . ४३ , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१५ रोजी क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र. क्र . ९२/ नवि-१८ याच्या अंतर्गत पान क्र . ४२ व ४३ यावर श्री . कैलास पटेल यांचे धारणी 
पंचायत समितीचे सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीचे क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र . क्र . ८ / धारणी ( ४ )/ पंरा - ५, दिनांक ९ एप्रिल २०१५ चे आदेश , 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ८ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


